सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर ९४३५ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/२४२/प्र.क्र.१३१/ कु.क. 
qo वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/२४२/ 
प्र.क्र.१३१/कुक, दिनांक : १८.०३.२०२० व दि.१३.५.२०२० चे शुध्दीपत्रक 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/ मुदतवाढ/ ९४३५पदे/ 
कक्ष-२क/ न.क्र.५६/३५४५३/२०२०, दि.७.०८.२०२० 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२० 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४३५ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कुटुंब 
कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४३५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संचाळक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर केला आहे. अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्राधिकार दिले आहेत. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन 
स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 
९४३५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२० ते 
दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात २२११ - कुटुंब कल्याण या मुख्य लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/242/प्र.क्र.131/ कु.क. 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा ळेखाशिर्षनिहाय तपशिल 


खालील प्रमाणे आहे :- 
अ.क्र लेखाशिर्ष एकूण मंजूर अस्थायी पदे 
ze २ ३ 
दिड राज्य कुटुंब कल्याण केद्र (2299 ००३१) ४५ 
२ | जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 0049) ११९ 
3 | प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ ०१०२) २५ 
४ | बहुद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजना (२२११ ०१३१) ५० 
५ | dante कुटुंब नियोजन शिक्षण (२२११ ०१२२) ३ 
६ । ए.एन.एम.प्रशिक्षण केद्र (२२११ ०१११) ३३६ 
७ । ग्रामीण कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ०१४९) ८६८८ 
८ | शासकोय नागरी कुटुंब कल्याण केद्र (२२११ ०१७६) १६९ 
एकूण ९४३५ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५४६०८०५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काणण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jamsher 
Samsher 
Tadavi 


प्रत, 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781 
de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e2 1 8ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d46 
feab420783e12f260504f402b54de8c476, 
cn=Jamsher Samsher Tadavi 

Date: 2020.09.21 12:58:01 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/242/प्र.क्र.131/ कु.क. 


२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई 

३. आयुक्‍त, तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 

६. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निर्माण भवन, नवी दिल्ली . 

९. विभागीय संचालक, कुक, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिडींग सहकार नगर, पुणे. 

१०.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

११.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१२.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१४. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सर्व) 

१५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१६. वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर,जिल्हा ठाणे 

१७. प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपूथी व बायोकेमिस्ट्री, 483, आरमशाळा, लेआऊट, 
ग्रेट नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 

ac: वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई 

२१.नियोजन विभाग (का-१४१२) मंत्रालय, मुंबई., मुंबई 

२२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापना) मंत्रालय, मुंबई 

२३.निवडनस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


